राज्य योजनातंर्गत मंजूर निधीमधून अन्न चाचणी 
प्रयोगशाळा मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर करिता 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-२०१६/प्र.क्र.३२/औषधे-२ 
गो. ते.रुग्णालय, आवार इमारत, ९ वा मजला, 
लो. टिळक मार्ग, HATHA, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : ३१ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचावे :- 
१) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्र.बजेट-२०१६/प्र.क्र.३३/औषधे-२, 


दिनांक २८.०७.२०१६ 


२) आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, मुंबई यांचे पत्र क्र.भांडार/उप.खरेदी/मुऔना/३७४-१८/५, 


दिनांक २७.०८.२०१८. 


प्रस्तावना :- 


अन्न चाचणी प्रयोगशाळा मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर करीता यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी 


करण्यास उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.१ येथे नमूद दिनांक २८.०७.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 


मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. आता आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन यांनी उक्त संदर्भाधिन क्र.२ येथे 


नमूद दिनांक २७.०८.२०१८ च्या पत्रान्वये सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनातंर्गत मंजूर निधीमधून 


(रु.१,८२,५५,०००/-) अन्न चाचणी प्रयोगशाळा मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर करीता यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत शासनास विनंती केली आहे. त्याप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन नणय निर्णय :- 


राज्य योजनातंर्गत मंजूर निधीमधून ( रु.१,८२,५५,०००/-) अन्न चाचणी प्रयोगशाळा मुंबई, औरंगाबाद 


व नागपूर करीता खालील तक्त्यात नमूद यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री प्रचलित धोरणानुसार व नियमानुसार 


खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांक : बजेट-२०१६/प्र.क्र.३२/औषधे-२ 


अ.क्र पकरणाचे नाव उपकरणांची संख्या उपकरणांची | अंदाजे किंमत 
मुंबई । औरंगाबाद | नागपूर | एकुण (रुपये) 
संख्या 
शि . | FTIR with ATR along with चिं शि | २ ५०,००,००० 
Polystyrene (NIST) 
2. | Potentiometer with KF [pert l= .| । 3.) az 90,00,000 
3. | Particilar Matter a aa [ones] =a 20,00,000 
४. | UPS i १० KV 20 KV 3 94,00,000 
and 4 KV 
द्‌. Colomes ((_१, L3, L8, LY | १ each शि 2 each 7 90,00,000 
1_१०, L943, L94, L2&) and 
Amino Prophyl Silane and 
GC Colomes 
&. | Weight box type E with il || | 3 3,40,000 
calibration certificate 
७. | PH Meter २ a कि 8 ४,००,००० 
८. | HPLC Gradient with PDA (| Le | [= ha 30,00,000 
8. | Magnetic Stirrer with i | शि 1 र ५०,००० 
Needle 
ea . | AC Ton [at Le] 8 8 2,80,000 
ee . | Xerox Machine शिक Loe] ma 3 92,00,000 
92. | Tensilestrength ea Lo acai aa 94,00,000 
93. | UV/Visible Spectroscopy a [= | Baan | 40,00,000 
एकुण १,८२,४०,००० 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांक : बजेट-२०१६/प्र.क्र.३२/औषधे-२ 


२. प्रस्तूत प्रकरणी उपरोक्तप्रमाणे येणारा खर्च रु.१,८२,५५,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी ब्याऐंशी 


लाख पंचावन्न हजार फक्त) सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व तो 


मुख्य लेखाशिर्ष, “मागणी क्र.एस-४ वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, ४२१०-वैद्यकीय सेवा व 


सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ८०-सर्वसाधारण, ८००-इतर खर्च, (००) (०१) - अन्न व औषधाची 


पुनर्रचना व अन्न व औषध चाचणी विषयक प्रयोगशाळेची आस्थापना (४२१०१०८४) ५२-यंत्रसामुग्री व 


साधनसामुग्री, योजनांतर्गत" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०३११४४०१३५२१३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MAHAJAN 
HEMANT ANANT 


Digitally signed by MAHAJAN HEMANT ANANT 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Medical Education and 
Drug Department, postalCode=400001, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=18b72890e049ba3219e993bae40e4fae87fbal 6fd8c92cbf7F96 
107d9c100ae1, 
serialNumber=4146b85aaa58555e80c9d75a2aba23b993e46df208b0b 
469f1b74670dc22d7fa, cn=MAHAJAN HEMANT ANANT 

Date: 2018.10.31 14:46:05 +05'30° 


(हेमंत महाजन) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, अन्न व औषध प्रश्ञासन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (२ प्रति). 


महालेखापाल-महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी कोषागार अधिकारी मुंबई/औरंगाबाद/नागपूर. 
उपसचिव (अलेप), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
वित्त विभाग (विनियम/व्यय-१३). 

. निवड नस्ती, औषधे-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


